राज्यातील Computerization of Forensic Labs 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे.अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.१४० /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेबंर, २०१८. 


वाचा; 
१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : ७॥०-मातंस 
०८०/४/२०१४-0/० DIRECTORATE OF IT-DIT (Mb), दि.२०.०३.२०१८ 
२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि. २०.०५.२०१५. 
३. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोळल-३, 
दिनांक २५.०४.२०१८. 
४. गृह विभाग, कार्यादेश पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक १४.०६.२०१८ 
५. मे.अर्नेस्ट अंड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.१७.०९.२०१८ ची देयके. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात Computerization of Forensic Labs प्रकल्प राबविण्याकरीता 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अंड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.२५ एप्रिल ,२०१८ च्या पत्रान्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आली असून त्यानुसार सदर कंपनीस दिनांक १४ जुन ,२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
कार्यादेश देण्यात आले आहेत.त्यानुसार सदर प्रकल्पासाठी मे.अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार या 
कंपनीला माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.२०.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार प्रतिव्यक्‍ती -प्रतिमहा (Man-Months) तत्वावर मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. 
सदर कंपनीने उपरोक्‍त प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर अभ्यास अहवाल (As Is study report) तयार 
करणे दि.१४.०६.२०१८ ते २८.०८.२०१८ या कालावधीताल पहिल्या टप्प्यांसाठी पाहिलेल्या 
कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्यात Computerization of Forensic Labs प्रकल्प राबविण्याकरीता 


प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०३.२०१८ अन्वये निश्चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मे.अर्नेस्ट अंड यंग कंपनीला 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.१४० /भाग-१/पोल-३ 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन अभ्यास 
अहवाल (As Is Study report) तयार करणे या टप्प्यासाठी रु.३२,६५,६५०/- (अक्षरी रुपये बत्तीस 
लाख पासष्ठ हजार सहाठशो पन्नास) एवढ्या रकमेची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर देयकांचा सविस्तर quBbro खालीलप्रमाणे आहे:- 


महाराष्ट्र राज्यात Computerization of Forensic Labs प्रकल्प राबविण्याकरीता 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अंड यंग या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून अभ्यास 
अहवाल (As Is Study report) तयार करणे या टप्प्यासाठी रु.३२,६५,६५०/- (अक्षरी रुपये बत्तीस 
लाख पासष्ठ हजार सहाठो पन्नास) एवढ्या देयकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे 


तक्ता क्र. ९ 
Resources (Total Man 
Total Cost 


Milestones Man Months (Rs.) Months) 
é PC sc 


As Is Study 


2767500 i 1012500 630000 1125000 


Man 


Monch Deployme Applicable 


rate as 
Duration per GR 000600८000) EY ore | icst@is 0१ 
( Amount( 


per applicable 5 
iMenth) aes Percentag Resource(|| amount (Geli प्र in INR) 
March ec bl) 
2018) 
| oo | ; oc [| oF | G |=G*H 
14th June 
2018 to 
28th Aug | 3,24,000 8,10,000 
2018 (2.5 
Month) 
14th June 
2018 to 
28th Aug | 3,24,000 2,02,500 
2018 (2.5 
Month) 
Invoice Number:IINLO1DL004840, 14th June 
Date:September 17,2018 of As Is Abhishek ढोंग 2018 to 
Duration from 14th June 2018 to} Study Tarabulwadkar Consultant 28th Aug | 2,52,000 6,30,000 | 27,67,500 498150 
28th Aug 2018 reports 2018 (2.5 
Month) 
14th June 
2018 to 
Apurva Borkar | Consultant-1 | 28th Aug | 2,25,000 5,62,500 
2018 (2.5 
Month) 
14th June 
2018 to 
Consultant-2 | 28th Aug | 2,25,000 5,62,500 
2018 (2.5 
Month) 


SLNo Invoice No. for Total Duration Milestone | Resource Name _ Designation 


Principal 


Ashish Singh 
06 Consultant-1 


Principal 


Shobhit Mishra Consultant 


Muthu Kumar 
Konar 


टीप:- 

अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ मध्ये नमुद केल्यानुसार सदर 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.१४० /भाग-१/पोल-३ 


क) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर रकमांमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून 
समायोजीत करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोळीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या 
अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७११४५१७३३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Dinesh Appaj te 
Dinesh 900१100000” 
Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74 
28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaj 


Saste प 
Date: 2018.11.27 11:51:51 +05'30 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत: 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


Cc Av A LO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.१४० /भाग-१/पोल-३ 


८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 

९. मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी, १४ वा मजला, द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर(पश्चिम), 
मुंबई-४०० ०२८. 

१०. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

११. निवड नस्ती / पोल-३ 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


